जिल्हास्तरीय आदिवासी घटक कार्यक्रम 
अंतर्गत आश्रमशाळा पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता योजनेबाबतची व्याप्ती निश्चित 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- शाआझा २०१९/प्र.क्र.३९९/का-१३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ नोव्हेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्यात ५०२ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. आश्रमशाळा हया दुर्गम व 


डोंगराळ व अतिवृष्टीच्या क्षेत्रात असल्याने आश्रमशाळा पाणी पुरवठा व स्वच्छता बाबत कायमस्वरुपी 


योजना राबविण्यात मोठया प्रमाणात अडचणी व समस्या निर्माण होतात. याकरिता जिल्हा आदिवासी 


घटक कार्यक्रम अंतर्गत आश्रमशाळा पाणी पुरवठा व स्वच्छता बाबतच्या उपाययोजना करणे. 


आश्रमशाळा पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनेमध्ये नेमके कोणते कामें घेण्यात यावीत व स्थानिक 


गरजा विचारात घेऊन त्याबद्दल मार्गदर्शक सूचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. जिल्हा आदिवासी घटक कार्यक्रमअंतर्गत आश्रमशाळा पाणीपुरवठा व स्वच्छता हया 
योजनेअंतर्गत खालील कामे घेता येतील. 


(अ) पाणी पुरवठा बाबत :- 


() आश्रमशाळेसाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविणे. 

(Il) अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरीचे खोळीकरण /दुरुस्ती /बांधकाम / 
विहिरीवर लोखडी झाकण बसविणे इ.कामे करणे. 

(ill) अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठयाच्या वितरण व्यवस्थेची दुरुस्ती करणे, पाण्याची टाकीची 


दुरूस्ती किंवा नवीन बांधकाम करणे. 


(IV) शाळा अंतर्गत आवश्‍यकतेप्रमाणे स्टॅन्ड पोस्ट तयार करणे. 


(V) आश्रमशाळेमध्ये बोअरवेल घेणे, दुरुस्ती,पुनर्भरण करणे, जलभंजन ( Hydro Freeding ) 
(VI) पाऊसपाणी संकलन व्यवस्था,पाणी शुध्दीकरण यंत्रणा. 


(Vil) पाणी पुरवठा योजनेतील पंप बदलने , त्या अनुषंगीय दुरूस्ती तसेच बोअरची पाईप 


लाईन बदलणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा २०१९/प्र.क्र.३९९/का-१३ 


2, 


(ब) स्वच्छतेबाबत :- 


0) आश्रमशाळेतील, वसतीगृहातील स्नानगृह, स्वयंपाकगृहातील बाहेर पडणा-या पाण्याची 


स्वतंत्र व्यवस्था करणे. 


(॥ सेप्टीकटॅक बांधणे / दुरूस्ती करणे / पाईपलाईन मलनि:सारण व्यवस्था करणे. 


(॥) स्वच्छतागृहातील स्वच्छतेकरीता व्यवस्था करणे. 


(४) स्वच्छतागृहाकरीता Over head टाक्या बसविणे, दुरूस्ती करणे. 


काम करणारी यंत्रणा : 


वरील सर्व कामे हि आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत बांधकाम कक्ष मार्फत किंवा जिल्हा परिषद 


ग्रामीण पुरवठा विभागा मार्फत करण्यात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/99॥॥9.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०३१६१३२१६९२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally 


Di 
Subrao Narayan ५5 
st 
S h | n d e 0 1 sind. 


Date: 2019.12.03 16:17:11 --05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


laharashtra, ou=Tribal 
, postalCode=400032, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, Fag: yoo ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः BBM! २०१९/प्र.क्र.३९९/का-१३ 


१४. 
१५. 
१६. 


सर्व जिल्हाधिकारी. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा, आदिवासी विकास विभाग (प्रकल्प अधिकारी 
यांच्यामार्फत). 


व / 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


